राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 
कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) घटकाचा सन 
२०१९-२० चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित 
निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देवून रु. १२०० लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-३/२०१७-३5-॥, दिनांक१६ एप्रिळ, २०२० 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृआआ-२०२०/कोक्षवि/निधीपूवि/प्र.क्र.१०/आर-५२/ 
रासक, दि.११.९.२०२० 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियांनांतर्गत- कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाची राज्यामध्ये 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऱड्याच्या निधीचे प्रमाण go: Yo असे आहे. 
सन 2098-20 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिकश्‍्यापोटी रु.१५९५.९१ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध 
करुन दिला होता. सदर निधीपैकी रु. ७७९.९२ लक्ष एवढा निधी खर्च झाला असून रु. १२६७.८१ लक्ष 
निधी दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ रोजी अखर्चित आहे. सदर अखर्चित निधी सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च 
करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १६.४.२०२० च्या पत्रान्वये पुनरुज्जीवित करुन दिलेला 


आहे. 


केंद्र हिऱ्याच्या अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. ८१६.७९ ore निधीचा wardar 
आहे. सदर निधीपैकी व रु. ७२०.०० लाख व त्या प्रमाणात समरुप राज्य BATA रु. ४८०.०० लाख 
असा एकूण रु. १२००.०० लाख निधी सन २०२०-२१ या वर्षात पुनरुज्जीवित करुन सदर निधी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः UWSII-¥¥20/.H.CC/C-B 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियांनांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाच्या उप अभियानाचा 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र हिऊड्याचा अखर्चित निधी रु.७२०.०० लक्ष 
(रुपये सात कोटी वीस लाख फक्‍त) व राज्य हिस्सा रु. ४८०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी 
ऐंशी लाख फक्त) असा एकूण रु. १२००.०० लक्ष निधी (रुपये बारा कोटी फक्त) सन २०२०-२१ 
या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन आयुक्त(कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर 
(बीडीएस) वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रु.१२००.०० लाख निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून 


खर्ची टाकण्यात यावा. 
केद्र राज्य 
मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक - डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
१०९- विस्तार व प्रशिक्षण १०९- विस्तार व प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसारण ०१-माहिती व प्रसारण 
(०१)(५१) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (केंद्र (०१)(५३) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा ६०%) हिस्सा ४०%) 
(२४०१९५५४), 33 अर्थसहाय्य (२४०१ अ २७२), ३३ अर्थसहाय्य 


३. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे 
नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
ha आयुक्तालय | आयुक्त (कृषी), कृषी सहायक संचालक (लेखा-१) कृषी, 

स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । विभागीय jaa विभागीय कृषी | संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक 

स्तर सहसंचालक. कार्यालयातील लेखाधिकारी. 
३. | जिल्हास्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी. अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


४. USI निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिळ्याचा रु. १२००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राठोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 


लक्ष निधीचे जिल्हानिहाय/कार्यालयनिहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 
808 प्रणालीद्वारे विभागीय कृषी सह संचालकांमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करावा व जिल्हा 
अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्राप्त निधी आहरीत करुन PFMS खातेवर जमा करावा. 


. अनुदानाची रक्‍कम PEMS प्रणालीद्वारे AHA SIR संल्गन बँक खात्यात जमा करावी. 


सदर निधी खर्च करतांना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाच्या 
केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची एक प्रत राज्य 


शासनास पाठविण्यात यावी. 


, सदर arm निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०४/२०२०/व्यय-१ , 


दि.६.१०.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१३१२४२२७१९०१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


षः 
२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Suhas Madhusudan * 
Sakpal 


(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुकतालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


संचालक (वि.प्र.), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 


३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 


४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. सर्व संचालक /सहसंचाळक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

६. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्वी 

७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

१०.महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 

११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन -८ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


